महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या 
वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- वखार-२०१९/प्र.क्र. ८१/१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २ नोव्हेंबर, २०२१. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे पत्र क्र. मरावम/आस्थापना/ 
७ वा वेतन आयोग/९१६, दिनांक ३०.०५.२०१९, 
२) शासन पत्र, सहकार, पणन व Tare विभाग, 
क्रमांक:- वखार-१४०९/प्र.क्र.२१०/ ९-स, दिनांक २३.०३.२०१० 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक:- शासाउ- २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ., दिनांक ०४.०८.२०२१ 


प्रस्तावना : - 


राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक ०४.०८.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये SAS आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने 
दिनांक १९.०२.२०१९ रोजीच्या २३८ व्या सभेमध्ये महामंडळाच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा ठराव 
पारित केला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ७ वा 
वेतन आयोग लागू करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य वखार 
महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार, शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे:- 


area निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयातील निकषांस अनुसरुन 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील रकाना क्र. ८ प्रमाणे ७ व्या वेतन 
आयोगाची सुधारीत वेतनश्रेणी दिनांक ०१ जुले, २०२१ पासून लागू करण्यास खालील अटींच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) महामंडळाने वित्त विभाग/शासनाकडून सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात 
निर्गमित करण्यात आलेले उदा:-दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ 
व वेळोवळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शार्तीनुसार 
सुधारित वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-२०१९/प्र.क्र. ८१/१-स 


2) सुधारीत वेतनश्रेणीचा ay देताना शासनामधील समकक्ष पदांना लागू 
करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा वखार महामंडळातीळ अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
मिळणारा लाभ जास्त असू नये. सुधारीत वेतनश्रेण्या त्या मर्यादेत लागू असाव्यात. 


३) सद्यस्थितीत मंजूर असलेल्या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांनाच 
सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय असेल. नवीन संवर्गनिहाय पदे निर्माण केल्यास सदर 
लाभ अनुज्ञेय करतेवेळी शासनाची पूर्वमंजूरी घेणे आव्यक राहिल. 

¥) महामंडळातील रिक्‍त असलेली / झालेली पदे भरणे / नवीन पदे निर्माण 
करणे याबाबतची कार्यवाही शासनाच्या मान्यतेने करणे बंधनकारक असेल. 


प) महामंडळाने यापुढे सुद्धा प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक लेखे विहीत वेळेत पूर्ण करुन 
ते उचित कालमर्यादेत विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर सादर करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


न आतापावेतो महामंडळाने केंद्र व राज्य शासनास लाभांश अदा केलेला आहे. 
महामंडळाने प्रत्येक वर्षी वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२२ फेब्रुवारी, २०१२ व त्यानंतर 
शासनाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या लाभांशाच्या दरानुसार योग्य लाभांश शासनास 
नियमितपणे अदा करावा. सदर लाभांशाची टक्केवारी वेळोवेळी वाढविण्याचा महामंडळाने 
सकारात्मक निर्णय घ्यावा. 


(9) दिनांक १ जुले, 2029 ते सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमळबजावणी करेपर्यंतच्या 
कालावधीतील थकबाकी एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने अदा करणे याबाबतचा निर्णय 
घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे महामंडळास राहील. तथापि, यामुळे व सुधारीत वेतनश्रेणी लागू 
केल्यामुळे महामंडळ भविष्यात तोट्यात जाणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच, 
येणाऱ्या आर्थिक भाराची जबाबदारी पूर्णपणे महामंडळाची राहणार असून, याबाबत 
शासनाकडून कोणतेही अनुदान उपलब्ध होणार नाही. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. ६७/सा.उ., दिनांक २२.०९.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


a सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११०२१३३१२३३८०२ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramdas Girjappa Kolekar 


DN: CN = Ramdas Gir} Kolekar, C = IN, 
R a mM d as S= Mahasciite, 0 S Government et 
G - ब K | k Maharashtra, OU = Co-Operation Marketing & 
Textile D tment 
ITJAPPAa KOE Kal poset aoe ta:s4:19 +0590 
(रामदास कोळेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, ५८३/ब, मार्केट यार्ड, 
गुलटेकडी, पुणे-४११ ०३७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वखार-२०१९/प्र.क्र. ८१/१-स 


A 


CC ww 


£39) 


द Cc 
a a a 


(३ 


पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
उप सचिव (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, कार्यासन १-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, क्रमांक:- वखार-२०१९/प्र.क्र.८१/१-स, दिनांक २.११.२०२१ 


परिशिष्ट-अ 


महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामधील अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा तपशील 


अ.क्र पदनाम मंजूर | कार्यरत | रिक्‍त | सहाव्या वेतन आयोगानुसार विद्यमान वेतन श्रेणी सातव्या वेतन आयोगानुसार 
पदे पदे पदे पे बंड (रु.) ग्रेड पे (रु.) सुधारीत वेतन मॅट्रीक्समधीळल 
वेतनस्तर 
हिळ ते २ 3 8 4 & 9 ८ 
णि सह व्यवस्थापकीय | षि हिं ३७४००-६७००० ८७०० 5-२७:११८५००-२१४१०० 
संचालक व सचिव 
२ महाव्यवस्थापक २ २ be i 94G00-38 900 ६६०० 5-२३:६७७००-२०८(9०० 
३ उप महाव्यवस्थापक & दु | १५६००-३९१०० ५४०० 5-२०:५६१००-१७७५०० 
(वरिष्ठ व्यवस्थापक) 
8 व्यवस्थापक ११ 9 8 ९३००-३४८०० ४६०० 5-१६:४४९००-१४२४०० 
4 प्रोग्रंमर (संगणक) fae | |. १__| Fee || 94§ 00-38 900 ५४०० 5-२०:५६१००-१७७५०० 
असि. प्रोग्रमर (संगणक) ९ & Ls | 8300-38200 ४४०० 5-१५:४१८००-१३२३०० 
७ | उप व्यवस्थापक ३१ ४ २७ ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५:४१८००-१३२३०० 
८ | विधी अधिकारी Lee | | oo | | 9300-38200 ४४०० 5-१५:४१८००-१३२३०० 
९ | खासगी सचिव (निवड | he aa ae [= | 4 
श्रेणी लघुलेखक) 
१० | लघुलेखक निवड श्रेणी शिळ आँ po Lae | ९३००-३४८०० ४६०० 5-१६:४४९००-१४२४०० 
| a |लघुलेखक(वरिष्ठश्रेणी) | ० | ० | ०७ | 6 | 068 
१२ लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) २ 8 (+2) 3300-38200 ४३०० 5-१४:३८६००-१२२८०० 
१३ | लघुटंकलेखक (कनिष्ठ णं णि णं ae शिंका शका 
श्रेणी) 


१४ | दूरध्वनी चालक eee We ere ee ee er 

१५ | साठा अधिक्षक २० 9 १३ ९३००-३४८०० ४३०० 5-१४:३८६००-१२२८०० 

१६ | सहाय्यक साठा अधिक्षक 4o ३१ १९ ९३००-३४८०० ४२०० 5-१३:३५४००-११२४०० 

१७ | कनिष्ठ साठा अधिक्षक १५० ८७७ ६३ ५२००-२०२०० २४०० 5-८:२५५००-८११०० 

१८ | भांडारपाल ३०५ १२० १८५ ५२००-२०२०० १९०० 8-६:१९९००-६३२०० 

१९ | वरिष्ठ सहाय्यक र २ ६ ९३००-३४८०० ४३०० 5-१४:३८६००-१२२८०० 
व्यवस्थापक 

२० । कार्यालय अधिक्षक rom mae hel =e =] i ee a ee 

२१ | सहाय्यक व्यवस्थापक 38 २० I 8300-38000 ४२०० 5-१३:३५४००-११२४०० 

२२ । वरिष्ठ सहाय्यक ७० १७ ५३ ५२००-२०२०० २४०० 5-८:२५५००-८११०० 

२३ । सहाय्यक /लेखनिक ४५ १२ 33 ५२००-२०२०० १९०० 5-६:१९९००-६३२०० 

२४ । वाहन चालक ९ २ 9 ५२००-२०२०० १९०० 5-६:१९९००-६३२०० 

२५ | वरिष्ठ हवालदार ती... 1 0__| निळा ५२००-२०२०० १९०० 5-६:१९९००-६३२०० 

२६ नाईक दु 3 2 ४४४०-७४४० १६०० 5-३:१६६००-५२४०० 

२७ | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी २०० | १३८ ६२ ४४४०-७४४० १३०० 5-१:१५०००-४७६०० 

२८ | शिपाई /चौकदार/चपराशी | २५० २ २४८ ४४४०-७४४० १३०० 5-१:१५०००-४७६०० 

२९ | परिचर Yo po | Yo ४४४०-७४४० १३०० 5-१:१५०००-४७६०० 

30 रोनिओ प्यून | oo | aa | ji. == ~ | ae 10 

३१ | स्वीपर (सफाई कामगार) ४ 1 0__| ४ ४४४०-७४४० १३०० 8-१:१५०००-४७६०० 
अभियांत्रिकी (तांत्रिक) पदे 

३२ | महाव्यवस्थापक |i -औै, ' pe" I १५६००-३९१०० ७६०० 5-२५:७८८००-२०९२०० 

३३ | व्यवस्थापक [ei | ७” | १५६००-३९१०० ६६०० 5-२३:६७७००-२०८७०० 

३४ | सहा. व्यवस्थापक 1 0__| po | a. a (Se ae i es 

३५ | व्हाईस मॅनेजर po | i; क| [-. 7८७5 . .| 181111 शिंग 

३६ | उपव्यवरस्थापक षु २ ९३००-३४८०० ५४०० 5-२०:५६१००-१७७५०० 


३७ । शाखा अभियंता २७ & २१ ९३००-३४८०० ४२३०० 5-१४:३८६००-१२२८०० 
(५ वर्षाच्या अर्हताकारी | (५ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर 
सेवेनंतर ४४००) 5-१५:४१८००-१३२३००) 
३८ | सहाय्यक अभियंता [० | | oo | po | 10] 10 Fo 
३९ | कनिष्ठ अभियंता [० 1 0__| po a शिका PF 
४० | आरेखक a i - 4200-20200 २८०० 5-१०:२९२००-९२३०० 
(४ वर्षाच्या अर्हताकारी | (४ वर्षाच्या अर्हताकारी | (४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर 
सेवेनंतर ९३००-३४८००) सेवेनंतर ४३००) 5-१०:३८६००-१२२८००) 
४१ | अनुरेखक २ शि २ ५२००-२०२०० २००० 5-७:२१७००-६९१०० 
(७ वर्षाच्या अर्हताकारी | (७ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर 
सेवेनंतर २४००) 5-८:२५५००-८११००) 
४२ | fret ९ & ३ ५२००-२०२०० १९०० 5-६:१९९००-६२२०० 
४३ | तांत्रिक अधिकारी fo | po Loe श्या शिश On 
४४ | वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक [० | 10 | 0 | 
४५ | तांत्रिक सहाय्यक po | | 0 | | 0 | 
एकूण १३१४ ४९२ ८२१ 
Ramdas Girjappa ON GN = Rand Grappa Kouta C=IN,S = 
anaras' tra, = vernment 0 janaras tra, = 
Kolekar Date, 2021.11.02 19:9408 «0530 पकाश 
(रामदास कोळेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


